सैन्यातील धारातीर्थी पडलेल्या महाराष्ट्रातील 
अधिकारी/जवान यांच्या विधवा/अवलंबितांना आर्थिक 
मदत देण्याबाबत- 

शाहीद सॅपर बोचरे त्रषिकेशा अशोक 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मासैम-२०२२/प्र.क्र.२१७/का-२८ (अर्थ) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ०९/१२/२०२२. 


१ शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.मासैम २०१९/(प्र.क्र.६८)/२०१९/२८,दि. ०२/०८/२०१९. 
२) संचालक, सैनिक कल्याण वि.,पुणे यांचे पत्र क्र.१६०२५/ सैकवि-१६ /१९११,दिनांक ३०/११/२०२२. 


प्रस्तावना- 

युध्दात, युध्दजन्य परिस्थितीमध्ये, तसेच देशातील सुरक्षा संबंधी मोहिमेत, चकमकीत / देशाबाहेरील 
मोहिमेत धारातीर्थी पडलेल्या राज्यातील सैनिकांच्या वारसांना तसेच देशातील सुरक्षा संबंधी मोहिमेत, चकमकीत 
धारातीर्थी पडलेल्या राज्यातील सीमा सुरक्षा बळ व इतर तत्सम निमलष्कर दलातील सैनिकांच्या वारसांना 
संदर्भाधिन दिनांक ०२/०८/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रू. १.०० कोटी इतकी आर्थिक मदत देण्यात येते. 


शासन निर्णय- 
सैनिक कल्याण विभाग,पुणे यांनी दिनांक ३०.११.२०२२ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेल्या 
प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, पुढील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार, महाराष्ट्र राज्यातील धारातीर्थी पडलेले सॅपर बोचरे 
separ अशोक, जि.औरंगाबाद यांच्या अवलंबितांना पुढीलप्रमाणे आर्थिक मदत देण्यास शासन मान्यता देण्यात 
येत आहे :- 
नाव व पत्ता 
ठिकाण 
नं.१५५८७४९७_ देशांतर्गत सुरक्षा संबंधी ।१)श्रीमती प्रियंका त्रद्ष्षिकेडा बोचरे (वीरपत्नी):- 
शहीद सॅपर मोहिमे अंतर्गत लडाख येथिल | रू. ६०.०० लाख 
बोचरे क्रषिकेश अशोक, आंतरराष्ट्रीय सीमेजवळ | २श्रीमती ताराबाई अशोक बोचरे (वीरमाता) :- 


मु.पो.देवगाव रंगारी, । ऑपरेशनल ड्युटी करताना | रू. ४०.०० लाख 
ता.कन्नड, दिनांक १२ मे २०२० रोजी । मु.पो.देवगाव रंगारी ता.कन्नड,जि.औरंगाबाद 
जि.औरंगाबाद शहीद. 


२. शहीद GU बोचरे NH sale यांच्या अवलंबितास एकूण अनुज्ञेय (रू. १.०० कोटी) रक्कमेपैकी 
रु. ५०,००,०००/- (रु.पन्नास लाख फक्त) इतकी रक्कम मुख्यमंत्री सहायता (कारगिल) निधीतून घेण्यात आलेल्या 
व राष्ट्रीयीकृत बँकेत सद्यस्थितीत गुंतविलेल्या रकमेच्या व्याजातून अदा करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः मासैम-२०२२/प्र.क्र.२१७/का-२८ (अर्थ) 
३. IRA अनुदानातून द्यावयाच्या रकमेपोटी (उर्वरीत अनुज्ञेय रकमेसाठी) होणारा खर्च 
रु. ५०,००,०००/- (रुपये पन्नास लाख फक्त) हा मागणी क्र.ए-५ लेखाशीर्ष "२२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
६० - इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम,१०२-सामाजिक सुरक्षा योजनेखाली निवृत्तीवेतने, 
(००)(०४)देशांतर्गत/सुरक्षासंबंधी मोहिमेत-चकमकीत धारातीर्थी पडलेल्या जवानांच्या विधवांना/अवलंबितांना 
आर्थिक मदत (२२३५ २६०८) ५०-इतर खर्च " या लेखाशीर्षाखाली सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी मंजुर 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
४. प्रस्तुत प्रकरणी 'आहरण व संवितरण अधिकारी', म्हणून जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, औरंगाबाद 
यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. तसेच धारातीर्थी पडलेल्या जवानांच्या विधवांना/अवळलंबितांना द्यावयाची 
आर्थिक मदत ECS द्वारे देण्यात यावी व त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करण्यात यावा. 
५. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या सहमतीने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय, 
सामान्य प्रशासन विभाग, HANIA २०१९/(प्र.क्र.६८) /२०१९/२८, दिनांक ०२/०८/२०१९ मधील मार्गदर्शक 
तत्वांचा अवलंब करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२०१९१६४८३७९७०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by URMILA POPAT SAW, 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


20=532e1¢167ebaaff43f581 1aa7e45b81790eb47c4f4cdfSbad58 


6d61ab9901df2, postalCod 


132, st=I hte 
erialNumber=C586C9348CA72192AB033313815E031BC4374F8A3A, 
8575A392F3FE875E8661EC, cn=URMILA POPAT SAWANT 
De 


2022.12.09 16:51:52 +05'30' 


(उ. पो. सावंत) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

१. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
३. महालेखापाल (स्थानिक निकाय लेखा परीक्षा व लेखा) महाराष्ट्र, मुंबई-३२ 
४. कमांडर, महाराष्ट्र-गुजरात एरिया मुख्यालय, कुलाबा, मुंबई ४०० ००५, 
५. जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद. 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद. 
७. संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे ४११ ००६ (५ प्रती), 
८. जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, औरंगाबाद 
९. सह संचालक, लेखा व कोषागार, संगणक कक्ष, ५ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई - ३२ 
१०. श्रीमती प्रियंका त्रद्षिकेशा बोचरे (वीरपत्नी) मु.पो.देवगाव रंगारी ता.कन्नड,ता.कन्नड.जि.औरंगाबाद. 
११. श्रीमती ताराबाई अशोक बोचरे (वीरमाता) ,मु.पो.देवगाव रंगारी,ता.कन्नड,जि.औरंगाबाद 
१२. निवडनस्ती (२ प्रती). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


